निवडसूची सन 2022-23: 


“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्‍त (निःास्त्रो" या 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.9१/भाग-२/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १७ जुलै २०२३. 


संदर्भ : १ शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २/१०२०/ 
निनिसू-२०२०-२१/२०/२०२२, दिनांक २०.०२.२०२३, १७.०३.२०२३, २८.०६.२०२३ 
व १२.०७.२०२३. 
शासन आदेश. 


"पोलीस निरीक्षक (Fare) या संवर्गातील, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
पोलीस अधिका-यांना, सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात, “पोलीस उप अधीक्षक”यहायक 
पोलीस MYA (नेस “या संवर्गातील पदावर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, पदोन्नती 
देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिका-यांचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
।_१. | दिनेश मनोहर कटके सहायक WAR आयुक्त, ठाणे ATE. 
२. | सुधाकर चंद्रभान सुराडकर अपर पोलीस अधीक्षक (CCT), 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 
३. | शालिनी संजय शार्मा सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२३/प्र.क्र.9७१/भाग-२/पोल-१अ 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, WAN महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोपफ्चारिक wee 
क्र.५९९/२०२४३/क7-१२, fe. 26.06.2023] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारश्ीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 
२२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१७१८२१०८९४२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL > 


GOPAL BORSE = 


jate: 2023.07.17 


by SWAPNIL GOPAL BOR: 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍त, ठाणे डाहर/नागपूर शहर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


SE 
VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME. 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


1EC7494CDD2EBE3FAQ, 
1018953 


70576589808958। 
cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 


